कि. केद याड 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र.४८५(3) / पोल १, 
दिनांक : १३ मार्च, २००९. 


वाचाः- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक: आयपीएस-१७०९/प्र.क्र-४८५(१ )/पोल-१, 
दिनांक १३ मार्च, २००९. 

२) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक: आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.४८५(२)/पोल-१, 
दिनांक ९३ मार्च, २००९ 


शासन आदेश :- मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रमांक २५२८/२००८ व Re पिटीशन 
क्रमांक २५५२/२००८ प्रकरणी दिनांक ०५.०२.२००९ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर नियुक्‍ती करण्याकरिता भारतीय पोलीस सेवेतील योग्य 
अधिका-याची शिफारस करण्यासाठी, मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट शासन यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय 
समिती गठित करण्यात आली. सदर उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, 
श्री.एस.एस.विर्क, भापोसे यांची, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट राज्य, मुंबई या पदावर 
नियुक्‍ती करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने लागू असलेल्या 
आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर सदर नियुक्‍तीस भारत निवडणूक आयोगाची पूर्वमान्यता घेण्यात आली आहे. 

२. प्रस्तूत प्रकरणी भारत निवडणूक आयोगाने केलेली सूचना विचारात घेऊन, राज्याचे पोलीस 
प्रमुख म्हणून, राज्यातील लोकसभा निवडणूकीशी संबंधित कामकाज वगळता अन्य कार्यभार 
श्री.एस.एस.विर्क, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट राज्य, मुंबई हे पाहतील. लोकसभा 
निवडणूकीशी संबंधित सर्व कामकाज हे पुढील आदेश होईपर्यंत श्री.पी.पी.श्रीवास्तव,भापोसे, अपर पोलीस 
महासंचालक, (कायदा व सुव्यवस्था), महाराष्ट राज्य, मुंबई हे पाहतील. तसेच सर्व क्षेत्रिय अधिकारी, 


लोकसभा निवडणूकीशी संबंधित कामकाजाबाबत सद्यस्थितीत अपर पोलीस महासंचालक, (कायदा व 


i eae 
ww ae reas 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


सुव्यवस्था), महाराष्ट राज्य, मुंबई याना अहवाल सादर करतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


D \new pol-I\TRANSFE& POSTING LetterDGP hyp 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३) सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट, मंत्रालय, मुंबई 
४) मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
६) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
७) मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
८) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
९) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
१०) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
११) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (पोल-१) 


D.new pol- St RANSFE&POSTING'LeiterDGP. <p 


